Reg.No./NPCITY/236/2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ७ , अंक ७ ] ] 


मंगळवार , एप्रिल २७ , २०२१ / वैशाख ७ , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३ , किंमत : रुपये ६२.०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १ - अ ( असा . ) ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ . क्र . २० . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष - ६ - नपाप्र - अका - कावि - १११-२०२१. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ ( ४ ) मधील तरतुदीनुसार प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून मी , जितेंद्र पापळकर भा.प्र.से. , जिल्हाधिकारी , अकोला या प्रकटनाद्वारे जाहीर करतो की , दिनांक ० ९ - ०३-२०२१ ( मंगळवार ) 
रोजी अकोला जिल्ह्यातील मुर्तिजापूर नगरपरिषद व दिनांक १५-०३-२०२१ ( सोमवार ) रोजी बार्शिटाकळी नगरपंचायतीच्या उपाध्यक्ष पदासाठी घेण्यात 
आलेल्या विशेष सभेत खालील अनुसूचीचे स्तंभ ( २ ) मध्ये दर्शविलेल्या नगर परिषद / नगरपंचायतीकरिता त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ( ३ ) मध्ये नमूद केलेले 
उमेदवार हे उपाध्यक्ष म्हणून निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 
नगर परिषद / नगरपंचायतीचे नांव निवडून आलेल्या उपाध्यक्षाचे नांव 
( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
मुर्तिजापूर नगरपरिषद 

श्री . सुनिल महादेवराव पवार 
बार्शिटाकळी नगरपंचायत 

श्री . सुरेश सुखदेव जामनिक 


अ . क्र . 


१ 


२ 


जितेंद्र पापळकर ( भा . प्र . से . ) , 


अकोला : 
दिनांक १६ एप्रिल २०२१ . 


जिल्हाधिकारी , 
अकोला . 


अ . - एक - अ -१ ( १५२२ ) . 


( 
१ 
) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ , २०२१ / वैशाख ७ , शके १ ९ ४३ 


भाग १ - अ ( असा . ) ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ . क्र . २१ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk - 6 - NPP - AK - WS - 111-2021. 


As required under Section 51 - A ( 4 ) of the Maharashtra Municipal Coucils , Nagar Panchayats and 
Industrial Townships Act , 1965. 1 , Jitendra Papalkar I.A.S. , Collector , Akola hereby publish names of Vice 
President of Municipal Council , Murtizapur and Nagarpanchayat , Barshitakli for which the election have 
been held on 9th March 2021 ( Tuesday ) and 15th March 2021 ( Monday ) as shown below Schedule in Col. 
No. ( 3 ) is elected for the Municipal Council and Nagarpanchayat shown in the Col. No. ( 2 ) . 

SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of the Vice - President 

who is elected 


( 1 ) 


Name of Municipal Council / 
Nagarpanchayat 

( 2 ) 
Murtizapur Municipal Council 
Barshitakli Nagarpanchayat 


( 3 ) 


1 


Sunil Mahadeorao Pawar 


2 


Suresh Sukhdeo Jamnik 


Akola : 
Dated the 16th April 2021 . 


JITENDRAPAPALKAR ( I.A.S. ) , 

Collector , 

Akola . 


भाग १ - अ ( असा . ) ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ . क्र . २२ . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कक्ष - ६ - नपाप्र - अका - कावि - ११०-२०२१. 


महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम २० ( १ ) मधील तरतुदीनुसार प्रदान केलेल्या अधिकाराचा 
वापर करून मी , जितेंद्र पापळकर भा.प्र.से. , जिल्हाधिकारी , अकोला या प्रकटनाद्वारे जाहीर करतो की , दिनांक १७-१२-२०२० ( गुरुवार ) रोजी अकोला 
जिल्ह्यातील मुर्तिजापूर नगरपरिषद व दिनांक ०४-०१-२०२१ ( सोमवार ) रोजी तेल्हारा नगरपरिषदेच्या नामनिर्देशित सदस्य पदासाठी घेण्यात आलेल्या 
विशेष सभेत खालील अनुसूचीचे स्तंभ ( २ ) मध्ये दर्शविलेल्या नगर परिषदेकरिता त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ( ३ ) मध्ये नमूद केलेले उमेदवार हे 
नामनिर्देशित सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत . 

अनुसूची 
नगर परिषदेचे नांव 

निवडून आलेल्या नामनिर्देशित सदस्यांचे नांव 
( १ ) 

( ३ ) 
मुर्तिजापूर 

श्री . सुनिल ताराचंद लशुवानी 
तेल्हारा 

श्री . धनंजय निळकंठराव मार्के 


अ . क्र . 


१ 


अकोला : 
दिनांक १६ एप्रिल २०२१ . 


जितेंद्र पापळकर ( भा . प्र . से . ) , 

जिल्हाधिकारी 

अकोला . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , एप्रिल २७ , २०२१ / वैशाख ७ , 


शके १ ९ ४३ 


3 


भाग १ - अ ( असा . ) ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ . क्र . २३ . 


BY COLLECTOR 


ORDER 


No. Desk - 6 - NPP - AK - WS - 110-2021. 


As required under Section 20 ( 1 ) of the Maharashtra Municipal Coucils , Nagar Panchayats and 
Industrial Townships Act , 1965. 1 , Jitendra Papalkar I.A.S. , Collector , Akola hereby publish names of Nomi 
nated Counsillors of Municipal Council , Murtizapur and Telhara for which the election have been held on 
17th December 2020 ( Thursday ) and 4th January 2021 ( Monday ) respectively as shown below Schedule in 
Col. No. ( 3 ) is elected for the Municipal Councils shown in the Col. No. ( 2 ) . 


SCHEDULE 


Sr. No. 


Name of Municipal Council 


Name of Nominated Councillor 

who is elected 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 


Murtizapur 


Sunil Tarachand Lashuwani 


2 


Telhara 


Dhananjay Nilkanthrao Marke 


Akola : 
Dated the 16th April 2021 . 


JITENDRA PAPALKAR ( I.A.S. ) , 

Collector , 

Akola . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT , CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY 
AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI - 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


